ज्ञापन :- 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांना त्यांचे पत्र क्र. महाआयटी/ जा.क्र./ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास Integrated Decision system 
ची निर्मिती करण्याकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये 
निधी वितरित करण्याबाबत. (लेखाशिर्षाखाली २२५१०८६६) 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. एडीआर-२०२२/प्र.क्र.१५४/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ १ क्र. एडीआर-२०२२/प्र.क्र.१५४/आस्था-२ दि. १४/१२/२०२२ रोजीचे शासन पत्र 


2 महाआयटीचे PROFORMA Invoice क्र. MTPIDec2022-23-00%-090-099 दि.१६/१२/२०२२ 


9222/0244 दि.१५/१२/२०२२ अनुसरुन असे कळविण्याचे मळा आदेश आहे की, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास 
Integrated Decision support System Application ची निर्मिती करावयाची असून त्यासाठी महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळास ७ तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याची विनंती संर्दभीय क्र.१ च्या पत्रान्वये करण्यात 


आली आहे. महाआयटीने या करीता संर्दभीय क्र.२ च्या पत्रान्वये रुपये १,२२,१४,१८४/- इतक्या निधीची मागणी 


विभागाकडे केली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास आवऱ्यक असणारे ७ तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्‍ती 
करण्यासाठी महाआयटीने उपलब्ध करुन दिलेल्या CV/Bio data विचारात घेऊन Software Developer & 
Software tester या २ तांत्रिक व्यक्तींची निवड करण्यात आली आहे व उर्वरित तांत्रिक मनुष्यबळाची निवड प्रक्रिया 
सुरु असल्यामुळे प्रथमत: २ महिन्याच्या कालावधीसाठी महाआयटीस खालील विवरण पत्र नमूद केल्या प्रमाणे निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर निधी विभागाचे आहरण व संवितरण अधिकारी (D.D.O.No. ७१०१००२२०१) 
म्हणून क. अ. (रोखशाखा) यांच्यामार्फत अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


Payment for Feb 


Number of 23-March 23 (in 
al No शिका resources Monthly cost months) Total Amount 
Senior Software 
1 Developer 2 Rs. 1,41,955/- 2 Rs. 5,67,820/- 
Software 

2 Developer 1 Rs. 71,005/- 2 Rs. 1,42,010/- 
3 Software Tester 1 Rs. 56,485/- 2 Rs. 1,12,970/- 
4 Database Admin 1 Rs. 94,160/- 2 Rs. 1,88,320/- 
5 System Admin 1 Rs. 1,16,697/- 2 Rs. 2,33,394/- 
1) Basic amount | Rs. 12,44,514/- 

2) SGST@9.0% on1| Rs. 1,12,006/- 

3) CGST @9.0% on 1 Rs. 1,12,006/- 


Total(In words) INR Fourteen lakh sixty eight thousand five hundred twenty seven 


only 


Rs. 14,68,527/- 


2. 


उपरोक्त खर्च उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास मागणी क्र. डब्ल्यू -०६,२२५१,सचिवालय सामाजिक सेवा 


(०८)उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (०८) (०१) ई- गव्हरर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम) (२२५१०८६६) १७ 
संगणक खर्च या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध अर्थसंकलपीय तरतूदीतून 
भागवण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एडीआर-२०२२/प्र.क्र.१५४/आस्था-२ 


३. उपरोक्त प्रमाणे येणारा खर्च वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-चार, अ.क्र 
११-बाह्य यंत्रणेकडून करुन घेण्यात येणा-या कामाचा खर्च मंजूर करणे” या नियमान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधीकारनुसार अदा करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०१२५१६५५०६२००८ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by HEMANT SUDHAKAR 
PATHAK 
Date: 2023.02.23 13:25:02 +05'30' 


(हे. सु. पाठक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई. 


प्रत महितीकरता :- 
१. मा. मंत्री (उ.व.त.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उ.व.त.शि.विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अपुज्ञेयता), महाराष्ट्र-|, मुंबई. 
४. संचालक, लेखा व कोषगारे, मंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय-५ व १४), मंत्रालय, मुंबई. 
८. अवर सचिव (साशि-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


